राज्यस्तरीय क्षयरोग मंच स्थापन करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१९/प्र.क्र.४४/आ-५, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, ८ व १० मजला, नवीन मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: २६ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना : 


स्वास्थं एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि.१७.०१.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय 
क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी हेतूने व मोठया प्रमाणात समुदयाच्या नेतृत्वात क्षयरोगाचे 
उच्चाटन करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रधान सचिव (आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय क्षयरोग मंच 


स्थापन करण्याचीबाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील वाढती ळोकसंख्या लक्षात घेता राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रमाची प्रभावी 
अंमलबजावणी हेतूने व मोठया प्रमाणात समुदयाच्या नेतृत्वात क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टिकोनातून 


“राज्यस्तरीय क्षयरोग मंच” गठीत करण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरीय क्षयरोग मंचाची रचना 
१) अध्यक्ष - प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) उपाध्यक्ष - आयुक्‍त तथा अभियान संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३) सदस्य - संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४) सदस्य (प्रतिनिधी एनयुएचएम) - अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


५) सदस्य (प्रतिनिधी एनपीसीडीसी) - सहसंचालक, एनसीडी, एनएचएम मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१९/प्र.क्र.४४/आ-५ 


६) सदस्य लि 
७) सदस्य (प्रतिनिधी एसएसीएस) 4 
८) सदस्य (प्रतिनिधी एसपीएमयु) ie 
९) सदस्य > 

१०) सदस्य > 
११) सदस्य र 
१२) सदस्य _ 
१३) सदस्य (Corporate/Industry/PSU)- 

१४) सदस्य (Network of PLHIV) 2 
१५) सदस्य न 


१६) सदस्य (प्रतिनिधी RNTCP Partner) - 


94) सदस्य (NGO) on rotation basis  - 


१६) सदस्य (TB Champion) - 


प्राध्यापक, पी.एच.आय. नागपूर 
सहसंचालक, बीएसडी, एमएसएसीएस 
सौ.निलांबरी एसपीएम, एनएचएम 
डॉ घोरपडे (प्रा. व एचओडी,भाऊसाहेब हिरे मेडीकल कॉलेज) 
डॉ ललित संखे (सहा.प्रा. जे.जे. रुग्णालय) 
डॉ.यतिन ढोलकिया (क्षयरोग असोसिएडान महाराष्ट्र) 
डॉ संदिप भारसवाडकर (आरएनटीसीपी वैद्यकीय सल्लागार) 
डॉ रविंद्र सरनाईक (छाती विकारतज्ञ, नागपूर) 
श्री. विजय भेंडे 
डॉ अविनडा भोंडवे (राज्य अध्यक्ष आयएमए, महाराष्ट्र) 
डॉ समिर कुंम्टा (Senior Programme officer, Bill & 
Melinda Gates Foundation India) 
डॉ अभय बंग, संशोधक गडचिरोली 
डॉ नर्गिस मिस्त्री संचालक (Foundation for Medical 
Research, Mumbai) 
१) डॉ दिप्ती चव्हाण 
२) प्रतिभा सुर्वे 
३) रमेश निम्मा 
४) कसिम पाशा पठाण 
५) व्यंकटेश अप्पर 


६) भुपेद्र लाडसे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१९/प्र.क्र.४४/आ-५ 


१७ सदस्य सचिव > राज्य क्षयरोग अधिकारी, महाराष्ट्र 


अशासकीय सदस्यांचा कालावधी :- 

अशासकीय सदस्यांचा काळावधी समिती कार्यरत असेपर्यंत किंवा तीन वर्षे यापैकी जे अगोदरचे 
असेल तो, तत्पूर्वी अशासकीय समिती सदस्य अध्यक्ष, यांना स्वेच्छेने राजीनामा देवू शकतील. अशा 
सदस्यांची पुनर्नेमणूक करण्यात येणार नाही. अशासकीय सदस्यांची निवड रद्द करणे किंवा फेरबदल 
करणे हे अधिकार अध्यक्षांना असतील. 


समितीची कार्यकक्षा :- 
समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य असेल. 


समितीची कार्ये :- 


१) क्षयरोगाने प्रभावित समुदायांमध्ये सामील होणारी धोरणे आणि टीबीच्या प्रभावाच्या नेटवर्कद्वारे 
टीबी कार्यक्रमात समुदाय सहभाग वाढविणे यासंबंधी सल्ला देणे 

२) समुदायाच्या गुंतवणूकीची प्रगती आणि क्षयरोगाने प्रभावित झालेल्या पक्षाघातच्या नेटवर्कचे 
नियतकालिकांचे पुर्नवाळोकन करणे 

३) टीबी रुग्णांच्या चिंता आणि गरजा दर्शविणे, अधिक चांगले आणि अधिक जबाबदार आरोग्य सेवा 
विकसित करण्यासाठी सरकार आणि व्यक्‍ती आणि संस्थेच्या विस्तृत श्रेणीसह कार्य करणे. 


४) रुग्णांना आरोग्य असमानता कमी करण्यावर आणि रुग्णांच्या प्रचाराद्वारे निर्णय घेण्यात अधिकार 
असल्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी गुणवत्तेसाठी, अचूक आणि स्वतंत्र माहितीपर्यंत अधिक आणि 
अधिक न्याय्य प्रवेशासाठी कार्य करणे. 

५) टीबी रूग्णांमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व भागधारकांमधील संभाषण सक्षम करणे, जसे की 
सरकार (स्थानिक स्वराज्यासह), वैद्यकीय आणि पॅरामेडिकल savers उद्योग, वैद्यकीय विमा 
कंपन्या, खाजगी हेल्थकेअर प्रदात्या आणि निदान केंद्रांसारख्या काळजी, 

६) सामुदायिक प्रतिबद्धता आणि टीबीद्वारे प्रभावित झालेल्या लोकांच्या नेटवर्कद्वारे टीबीची रोकथाम, 
नियंत्रण, देखभाल आणि उपचार सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि संसाधनासाठी संसाधने 
व्यवस्थापित करणे 

७ पौष्टिक आधार, सामाजिक कल्याण योजनांशी संबंध जोडणे, अनेक टीबी रुग्णांचे पुनर्वसन करणे 

समितीच्या बैठकीचा कालावधी :- 


समितीची बैठक दर सहा महिन्यातून एकदा होईल. मात्र अध्यक्ष गरजेनुसार जास्तीच्या बैठका 
घेवू हाकतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०१९/प्र.क्र.४४/आ-५ 


अशासकीय सदस्यांना भत्ता इत्यादी : 

समितीची स्थापना व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेवून करण्यात आलेली आहे. समिती 
सदस्य यांना कोणत्याही स्वरुपाचा भत्ता देय राहणार नाही किंवा कोणत्याही स्वरुपाचे विशोषाधिकार 
राहणार नाहीत. 


२. सदर गठीत केलेल्या “ समिती” सदस्यांना कोणत्याही स्वरुपाचा भत्ता देय राहणार नसल्याने, 
शासनावर कोणताही अतिरिक्‍त आर्थिक बोजा पडणार नाही. 


३. हाझासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

षु सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०७२६११५७१६४९१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Kl RA N Digitally signed by KIRAN VASANTRAO 
WAHUL 


DN: c=IN, st=Maharasht 


tra, 
2.5.4.20=58e32592d7ee16b3f0ea3e5d 
VAS A N TR b304272db0568995 1 4ece7f762990f9 
b1a0c5049, postalCode=400001, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=2e35734ec976bf56578 
AO 15fb42c4d25b0b3c23b4c69600638f3 
deb172ac9e37f4, ou=PHD, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


WAHUL so setocssnss. 
(किरण वाहुळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय 
६. सर्व सहसंचाळक/उप संचालक, आरोग्य सेवा, 

७. सर्व समिती सदस्य 

८. जिल्हा area चिकित्सक (सर्व) 

९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 

१०.निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


